पूरक निवडसूची 2023-2028 : 

“पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
Ga (निळास्र” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९(भाग-३)/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट २०२४ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.- 

१२, दिनांक ०१/०८/२०१९. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/१०२०/ 
निनिसू-२०२३-२४/१७४/२०२३, दिनांक १२/०८/२०२४ व ३०/०८/२०२४. 

8) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९(भाग-३)/पोल-१अ, दिनांक 
३०/०८/२०२४. 


शासन आदेशा: 

“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस निरीक्षक (निःदास्त्र” या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या “पूरक निवडसूची २०२३-२४” यामध्ये सामाविष्ट, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) 
मध्ये नमूद पोलीस अधिका-यास, तात्पुरत्या स्वरुपात, खाळील अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत 
असून त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 


(१) (२) (3) 
दिता . | श्री. शिश्ीर मोतीराम मानकर पोलीस उप अधीक्षक, मुख्याळय, अमरावती ग्रामीण 


अटी:- 
१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०१२४/प्र.क्र.६९(भाग-३)/पोल-१अ. 


2) उक्त पदोन्नती ही झा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व 
सेवाज्येष्ठतेचा (seniority) कोणताही SFH असणार नाही. 


४) उक्त निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधीन 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा झासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोप्र्चारिक संदर्श क्र.-” 
२०२६/क7-१२ (@A-3), २८/०८/२०२५/ आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारश्ीचा यथायोग्य विचार करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या 
कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१९३१२९०७२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


serial INumber=E7B44D7 1 EACB46FA05 1532FB66A73DA715F678033161 


SA N D E E P Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
G O RA KH N AT H 2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d084d8 
890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra 
D H A KA N E C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
Date: 2024.08.30 19:33:07 +05'30' 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र. 

पोलीस अधीक्षक, अमरावती. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या WTA PA). 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


